0  नागपृश्व्मध्यवती कारागृह येथील es ae 
५ १:-च्या उपतट भिंतीचे बांधकाम करण्यास 
0 प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


- महाराष्ट्रशासन 
। गृह विभाग . 
शासंन निर्णय क्रमांक- बीएलडी-०१९८/२(५३)/पीआरएस-२. 
| मंत्रांलय,मुंबई-४०० ०३२. दिनांकः- १२ Haid २००१. . 
पहाः- १) कारागृह महानिरीक्षक,महोराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्रसांक- बीएलडी/नामका/३५८/ 
१९९८/कक्ष-३,दिनांक १९.८.९८. a 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्र:विअंप्र-१०९७/प्र.क्र:५०/९७/विनियम 


दिनांक ३.९.१९९९. . : 


शासन निर्णयः- नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथील मंडळ we च्या उपतट भिंतीचे बांधकाम 
करण्याबाबतचा * प्रस्ताव कारांगूह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी शासनास प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी सादर केला असून त्यांच्या समर्थनार्थ कारागृह महानिरीक्षक यांनी असे नमूद केले 
आहे की,नागपूर मध्यवती कारागृहःमंडळ क्रे:९(दक्षिण बाजू) ची उपतर्टाभत जीर्ण झाल्यामुळे 
त्यामधील १५ फुटापर्यंतच्या लांबीची भिल कोसळली आहे..सवरची उपतटभिंत फार जुनी व. 
जीर्ण झाल्यामुळे संपूर्ण सिंतच नव्याने बांधणे अत्यंत जरुरीचे आहे:कारागृह महानिरीक्षक यांनी 
या भिंतीच्या बांधकामाचा नकाशा व खर्चाचे अंदाजपत्रक रु. ७५५,२००/- 'चे शासनास सादर 
केले असून या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मंजूर कराबी अशी शासनास ब्रिनंती केली आहे. 
२. कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्ताबास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासंबंधीची बाब. कांही काळ 'शासनाच्या विचाराधीन होती. तथापि 
नागपूर मध्यबती कारागृह येथील मंडळ क्र.१ च्या उपतट भिंतीचे नव्याने बांधकाम करण्यासाठी 
येणारा खर्च रु.७,५५,२००/- (रुपये सात लक्ष पंचावन्न हजार दोनशे फक्त) च्या अंदाजपत्रकास, 
व त्यासंबंधीच्या बांधकामाच्या नकाशास खालील अर्टीच्या अधीन राहून शासन या आदेशाद्वारे 
प्रशासकीयं मान्यता देत आहे. | 
१) angi प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे प्रथम प्राथम्याने हाताळादीत ब नंतरच या 
कामास सुरुबात करण्यांत यावी. * 
२) सदर प्रस्तावास आर्थिक तरतूद झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करुनये. 
३) यासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातूनच बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे. त्यासाठी 
अतिरिक्त अनुदान मंजूर करण्यांत येणार नाही. न 
३. यासाठी होणारा खर्च "लेखाशिर्ष ४०५९०११९७ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली. 
खर्च-०१ कार्यालयीन इमारती-१०१-बांधकाम पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (तुरुंग) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग मागणी क्रमांक-एच-१३ या लेखाशिषाखाली खर्ची टाकण्यांत याबा्‌ 
व सन २००१-२००२ च्या मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यांत यावा 


\CAHOME\kamble prison-2 G.R. 


हा wrest निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नियोजन विभाग तसेच वित्त 
.  बिभांगाचा. अनौपचारिक .संदर्भ क्र.सीआर-११८/व्यय-८, दिनांक १७.१.२००१ च्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


Dron 


. ..( सु.म.माने 
कार्यासन अधिकारी,गृह बिभाग,महाराष्ट्र शःसन 


प्रति, 

कारागृह महानिरीक्षक ,मंहाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र-राज्य,पुणे. 
"कारागृह उपमहानिरीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह,नागंपूर 
'कारागृहअधिंक्षक,मध्यवर्ती कारागृह,नागपूर. fg ge 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व SRT.  ।.*. 
महालेखापाल ,महाराष्ट्र-१ (लेखा परिष्षा)मुंबई र 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
महालेखापाल ,महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा) नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर 

वित्त विभाग (व्यरः-८) मंत्रालय,मुंबई. 

नियोजन विभाग (का.१४११) मंत्रालय,मुंबई. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२) मंत्रालय,मुंबई 

अवरं सचिव,गृह बिभागं;बीयुडी-१,मंत्रालंय,मुंबई. 

निबडनस्ती. 


